"विनाअनुदान" व "कायम विनाअनुदान" तत्वावर 
परवानगी दिलेल्या व मूल्यांकनात पात्र घोषित 
करण्यात आलेल्या मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक , 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना द्यावयाच्या 
अनुदान आदेशातील अटी व शार्तीमध्ये सुधारणा 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : उमाशा-२०२०/प्र.क्र.१२/एसएम-४, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ जानेवारी, २०२०. 


वाचा :- (१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:- 
माशाअ २००९/५९९/०९/ माशि-१, दिनांक २० जुले, २००९, 
(२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:- 
माझाअ- २००९/५९९/०९/माशि-१, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०११, 
(३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:- 
संकीर्ण- २०१२/१५०/१२/माशि-१, दिनांक १६ जुले, २०१३. 
(8) एसएससी-१८११/(४३१)/११/एसएम-३, दिनांक २६ फेब्रुवारी,२०१४, 
(५) एचएससी-१८११/(४३१)/११/एसएम-३, दिनांक ४ जून, २०१४. 
(६) माशामु-२०१६/प्र.क्र.१८/एसएम-४, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१६. 


प्रस्तावना :- 

शासन निर्णय, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१६ अन्वये, दिनांक १४ जून, २०१६ पूर्वी वेळोवेळी 
निर्गमित करण्यात आलेल्या झासन निर्णयांद्वारे अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेल्या १६२८ 
शाळा व २४५२ तुकडयांमधील शिक्षक/शिक्षकेत्तर पदांना विहित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 
सरसकट २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच, शासन स्तरावर अनुदानास पात्र 
घोषित करण्यासाठी प्रलंबित असलेल्या प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना शासन 
निर्णय, दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आळे आहे. सदर 
शासन निर्णयातील विहित केलेल्या अटी व al तसेच शैक्षणिक गुणवत्तेच्या अटी या बाबतची 
पूर्तता होत नसल्याने मूल्यांकनाच्या मूळ शासन निर्णयामधील अटी व शर्तीनुसार शाळांना अनुदान 
देण्याची मागणी लोकप्रतिनिधी व संघटना यांनी केळी होती. सदर अटी व शार्ती रद्द करुन शासन 
निर्णय, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०११ व दिनांक ४ जून, २०१४ मधील अटी व शर्तीनुसार पात्र 
शाळांना अनुदान देण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः उमाशा-२०२०/प्र.क्र.१२/एसएम-४, 


शासन निर्णय :- 
मंत्रिमंडळाच्या दिनांक २८ ऑगस्ट २०१९ च्या बैठकीत अघोषित प्राथमिक २७६ शाळा व 
१०३१ तुकड्यांवरील २८५१ शिक्षक व शिक्षकेतर पदे, अघोषित माध्यमिक १२८ शाळा व ७९८ 
तुकड्यांवरील २१६० शिक्षक / शिक्षकेतर पदांना दिनांक १ एप्रिल २०१९ पासून २० टक्के अनुदान 
मंजूर करण्यात आले आहे. 
तसेच, उच्च माध्यमिकच्या १५ घोषित तुकड्यांवरील ३४ शिक्षक उच्च माध्यमिकच्या 
घोषित १२३ शाळा व ६० तुकड्यांवरील/ अतिरिक्‍त शाखांवरील एकूण ७५३ शिक्षक / शिक्षकेतर 
तसेच, उच्च माध्यमिकच्या अघोषित १६५६ शाळा, ५२३ तुकड्या व १९२९ अतिरिक्‍त शाखांवरील 
९०९७ शिक्षक शिक्षकेतर पदांना अनुदानास पात्र घोषित करुन दिनांक १ एप्रिल २०१९ पासून २० 
टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. 
शासन निर्णय दिनांक १९/९/२०१६ नुसार २० Cah अनुदान मंजूर केलेल्या त्याचप्रमाणे 
शासन निर्णय दिनांक १ व २ जुले २०१६ नुसार अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या व २० टक्के 
अनुदान मंजूर केलेल्या २४१७ शाळा व ४५६१ तुकड्यांवरील २८२१७ शिक्षक /शिक्षकेतर पदांना 
दिनांक १ एप्रिल २०१९ पासून वाढीव २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. 
या सर्व शाळांची दिनांक १५ नोव्हेंबर, 2099 च्या शासन निर्णयातील ज्या अटी व शार्ती नमूद 
केलेल्या आहेत त्यामध्ये त्या शाळांच्या इयत्ता १० वी व इयत्ता १२ वी च्या निकालाच्या प्रमाणात 
गुणदान करण्याची तरतूद नमूद आहेच या सर्व अटी व शार्ती मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने निश्चित 
करण्यात आलेल्या असल्यामुळे शासन निर्णय, दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये अनुदानास पात्र 
घोषित केलेल्या प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/तुकडयांना तसेच २० टक्के अनुदान 
सुरु असलेल्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळा/तुकडयांना दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०११ व दिनांक ४ 
जून, २०१४ मधील अटी व शर्तीनुसार अनुदान देण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२००१३०१२११२९४७२१ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 
Date: 2020.01.30 11:53:29 +05'30' 
( इ. मु. काझी) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई, 
२) मा. उपमुख्यमंत्री, वित्त व्र नियोजन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः उमाशा-२०२०/प्र.क्र.१२/एसएम-४, 


३) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४) मा.राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन मुंबई. 
५) मुख्य सचिव यांचे सहसचिव,मंत्रालय, मुंबई, 
६) अपर मुख्य सचिव (शा.शि.व क्री.) यांचे स्वीय सहायक, 
) 
) 
) 


(9) आयुक्त (शिक्षण),महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

८) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
९) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

qo) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 

११) सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) सर्व जिल्हा परिषदा, 
१२) शिक्षण निरीक्षक (पश्चिम/उत्तर/दक्षिण) बृहन्मुंबई, 
) 
) 


93) वित्त विभाग कार्यासन-व्यय-५, 
१४) निवडनस्ती (एसएम-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


